वरिष्ठ पणन अधिकारी व तांत्रिक सहाय्यक 

गट-क या संवर्गातून सहाय्यक आयुक्‍त 

(तांत्रिक, गट ब (राजपत्रित) या संवर्गात 

निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती व 

पदस्थापना देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.२७०/टेक्स-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०२२. 
शासन आदेशा :- 
वस्त्रोद्योग आयुक्तालय यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ पणन अधिकारी व तांत्रिक सहाय्यक (एस- 

१४ रु.३८६००-१२२८००) या संवर्गातून सहाय्यक आयुक्‍त (तांत्रिक) गट ब (राजपत्रित) (एस-१५ रु.४१८००- 
१३२३००)या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन 
२०२१-२२ च्या निवडसूचीमधीळ खालील अधिकाऱ्यांना सहाय्यक आयुक्‍त (तांत्रिक) गट ब (राजपत्रित) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 


श्री गंगाधर गिरीधारी sarart आयुक्तालय, नागपूर सहाय्यक आयुक्त (हातमाग) 
गजभिये वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 


२ श्री जेतकुमार देवराव वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर सहाय्यक आयुक्‍त (तांत्रिक) प्रादेशिक 
सोनटक्के उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर 


२. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे :- 

१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणी जेष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात 
आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 

3) दिव्यांग कर्मचाऱयांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथील रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ मध्ये दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या 
आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली २०२१ मधील २ (ड) येथील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सदर पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.२७०/टेक्स-२ 


8. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ 
कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


५. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चिती विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम क्र.११ (१ (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन 
करण्यात यावी. 


६. सदर अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांना निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीचा हक्क राहणार नसल्याचे लेखी बंधपत्र आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग) यांनी घेऊन तदनंतर रितसर कार्यमुक्‍तीचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत. 


७. आयुक्‍त (TSE) यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील असे पहावे व सदर अधिकारी 
विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या जागी रूजू होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.०२ जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील तदतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र 
सादर केल्याची खातरजमा देखील करावी. 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०८२२१५०५३०९९०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


GAURI RAHUL 
MHASKE 


(गौरी रा. म्हस्के ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त (TSN), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
४. प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग (मुंबई/औरंगाबाद/सोलापूर/नागपूर) 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधीत अधिकारी, द्वारा आयुक्त (वस्त्रोद्योग), TANT sya a, नागपूर 
८. निवड नस्ती (कार्यासन-टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


